महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती 
मंडळाच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक सचिव 
गट- ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः विज्येसू-२०२३/प्र.क्र.३४/आस्था-२. 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ५ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा:- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र. एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दि.२१.०६.२०२१, 


२) मराठी भाषा विभाग, शासन परिपत्रक,क्र.विज्येसू-२०२३/प्र.क्र.३४/आस्था-२,दि. २६.०५.२०२३ 


शासन परिपत्रक 


महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई या कार्यालयातील “सहाय्यक सचिव, 
गट- ब” या एकाकी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 09.09.2022 ते दिनांक ०१.०१.२०२३ या 
कालावधीची अंतिम ज्येष्ठतासूची या संदर्भ क्र. २ येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
सदर परिपत्रकान्वये सहाय्यक सचिव, गट ब (राजपत्रित) या एकाकी संवर्गाची दि.०१.०१.२०२४ 
रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


२. सदर तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे 
विनियमन) नियमावली, २०२१, दिनांक २१.०६.२०२१ मधील तरतुदींच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात 
येत आहे. 


३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ 
रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयान्वये पदोन्नतीमधीळ आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या 
निर्णयास आव्हानित करण्यासाठी राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या fasts 
अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदरची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः विज्येसू-२०२३/प्र.क्र.३४/आस्था-२. 


४. महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, सदर 
परिपत्रक व त्यासोबतची ज्येष्ठतासूची संबंधित “सहाय्यक सचिव” यांच्या (रजेवर असलेल्या/ 
सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांसह) तात्काळ निदर्शनास आणावी. तसेच सदर तात्पुरत्या 
ज्येष्ठतासूचीबाबत काही त्रुटी/आक्षेप असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी सदरची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 
प्रसिद्ध झाल्यापासून पंधरा दिवसांचे आत अभिवेदनाद्वारे सचिव महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश 
निर्मिती मंडळ यांचेमार्फत शासनाच्या Pestana आणणे आवश्यक आहे. पंधरा दिवसांच्या विहित 
मुदतीनंतर प्राप्त झालेली कोणतीही अभिवेदने विचारात घेतली जाणार नाही व सदरची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची ही अंतिम जेष्ठतासूची स्वरुपात प्रसिद्ध करण्यात येईल याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


uy, सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०९०५१३०४१४९२३३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NITIN JOTIRAM DANGARE 
N | T | N J O T | R A M DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MARATHI 
LANGUAGE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2199314143adc352dccd62da8d57c0c437f1857f98da7b 
40525225bbbd5b59e9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


D A N G A R F serialNumber=EF4BF635C99B4893102C08CC8CC543C45250E19D 
€2A7932C127A2E60D75F7904, cn=NITIN JOTIRAM DANGARE 
Date: 2024.09.05 13:04:57 +05'30' 
(नितिन डंगारे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, 
२. संबंधित सहाय्यक सचिव, (महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई यांचेमार्फत), 
३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


संबंधित 
पदावरील 


शासकीय 
कर्मचाऱ्यांचे 


जन्मदिनांक 
(दिनांक- 
महिना-वर्ष) 


डॉ. शा. बा. 
सरळसेवा । १५.०८.१९८२ 


खुला 


विवरणपत्र 
शासन परिपत्रक क्रमांक: विज्येसू-२०२३/प्र.क्र.३४/आस्था-२, दिनांक ०४/०९/२०२४ चे सहपत्र 


नियम ३(२) (अ) 
नुसार संवर्गात 
प्रत्यक्ष रुजू 
दिनांक 


०१.०६.२०१८ 


एस-१५: ४१८००-१३२३०० 
दिनांक ०१ जानेवारी, २०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


सेवानिवृत्तीचा Saeed 
(ज्या पदासाठी 
आव्यक आहे 
तेथेच हा रकाना 
भरावा) 


दिनांक 
(दिनांक महिना 


शासन आदेशा मराठी भाषा 
विभाग क्र.विश्वप- 
२०२१/प्र.क्र.४५/आस्था-२ दि. 
२९ ऑगस्ट, २०२३ अन्वये 
सचिव पदावर पदोन्नती 


०१.०६.२०१८ ३१.०८.२०४० 


